महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद वर “राज्य 
विधानमंडळाचे मुस्लिम सदस्य” व “रु.१ लाख किंवा 
त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या वक्फ संस्थांचे 
मुतवल्ली” या दोन संवर्गातून सदस्य नियुक्तीच्या 
निवडणूकीसाठी अनुदान वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२२/प्र.क्र.९६/का-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २५.११.२०२२ 


वाचा- 
१) जिल्हाधिकारी,मुंबई हहर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे पत्र क्र. ईएलएन/टे-१/वक्फ 
निवडणूक/अनुदान/९७४, दि.३०.०८.२०२१ 
२) जिल्हाधिकारी,मुंबई हहर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे पत्र क्र. ईएलएन/टे-१/वक्फ 
निवडणूक/अनुदान/११९०, दि.२५.१०.२०२१ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२२/प्रक्र.४३/अर्थ-३, दि.४ एप्रिल, २०२२ 
) प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे अ.शा.पत्र अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.५ एप्रिल, २०२२ 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:पूरक- २०२२/प्रक्र.६६/अर्थ-३, दि.२९ ऑगस्ट, २०२२ 
६) जिल्हाधिकारी,मुंबई हहर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे पत्र क्र. ईएलएन/टे-१/वक्फ 
निवडणूक/२०२२/९५९, दि.१७.१०.२०२२ 


प्रस्तावना- 

वक्फ अधिनियम १९९५ मधील कलम १४ मधील तरतूदींनुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद 
वर “रु.१ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या वक्फ संस्थांचे मुतवछ़ी” आणि“राज्य विधानमंडळाचे 
मुस्लिम सदस्य” या दोन संवर्गातून सदस्य नियुक्तीच्या निवडणूकीसाठी जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर तथा 
निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांना अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात “१३ 
कार्यालयीन खर्च” या उद्दीष्टासाठी रु.१.०५ लक्ष तसेच पुरवणी मागणीद्वारे रु.२०.१८ लक्ष असे एकूण रु.२१.२३ 
लक्ष (रुपये एकवीस लक्ष तेवीस हजार मात्र) इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी, मुंबई 
शहर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.१, २ आणि ६ येथील 
पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद वर “राज्य विधानमंडळाचे मुस्लिम सदस्य” व “रु.१ लाख किंवा 


त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या वक्फ संस्थांचे मुतवल्ली” या दोन संवर्गातून सदस्य नियुक्तीसाठी घेण्यात आलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२२/प्र.क्र.९६/का-४ 


निवडणूकीसाठी अनुदान वितरित करण्याची मागणी केलेली आहे. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने दिलेली मान्यता 


व जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांच्याकडून प्राप्त 


झालेल्या देयकांची अनुज्ञेयता तपासून उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ ते ५ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्राप्त मान्यतेस 


अनुसरुन उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर यांचे आहरण व संवितरण कोड 


क्र.७१०१०००९६५ मध्ये खालीलप्रमाणे रु.२०,१८,०००/- (रुपये वीस लाख अठरा हजार मात्र) इतका निधी सुपूर्द 


करण्यात येत आहे. 


१) रु.१ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या वक्फ संस्थांचे मुतवल्ली” या संवर्गाच्या निवडणूकीसाठी 


मंजूर निधी - 
अ.क्र तपशील दि.३०.०८.२०२१ च्या मंजूर रक्‍कम 
पत्रान्वये मागणी 
केलेली रक्‍कम 
१ | निवडणूकीसाठी काम केलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे ८,१९,७००/- रु.४०,९८५/- 
मानधन दि.०८.११.२०२१ च्या 
शासन निर्णयानुसार 
परिगणित 
२ | मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्र क्र.१ (मुंबई) येथे ५२००/- रु.५२००/- 
उपस्थितीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे मानधन 
३ | मतदान केद्र क्र.२ (औरंगाबाद) येथील खर्चे Poe 
१ पेट्रोल खर्च रु.१५,०९०/- रु.१५,०९०/- 
२) भोजन खर्च व नाइता प्रवास दरम्यान रु.११,२००/- रु.१०,४३०/- 
3) मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावरील भोजन खर्च दि. रु.१४,१६०/- रु.१४,१६०/- 
२९/८/२०१९ 
४) भोजन खर्च व नाइता प्रवास दरम्यान दि.२८/८/२०१९ रु.४,४२५/- रु.४,४२५/- 
५) मतदान केंद्रावरील व्हिडीओ शुटींग व फोटोग्राफी रु.५,९००/- रु.५,९००/- 
एकूण ( 3) रु.५०,७७५/- रु.५०,००५/- 
४ | मतदान केंद्र क्र.३ (नागपूर) येथील खर्च 
१)मतदान साहित्य जाण्यासाठी प्रवास खर्च नागपूर ते मुंबई रु.३०,०००/- रु.३०,०००/- 
(रिटर्न) दि.२६ ते दि.२८.०८.२०१९ 
२) मतपेटी जमा करण्यासाठी प्रवास खर्च नागपूर ते मुंबई रु.३०,३४५/- रु.३०,३४५/- 
दि.२९.०८.२०१९ ते दि.३१.०८.२०१९ 
3) भोजन खर्चे व इतर रु.७२८०/- रु.६०५९/- 
8) मतदान केंद्रावरील व्हिडीओ शुटींग व फोटोग्राफी रु.५,०००/- रु.५,०००/- 
एकूण (४) रु.७२,६२५/- रु.७१,४०४ /- 
५ | मतमोजणीचे दिवशी देय मानधन व खर्च रु.११,३००/- रु.११,३००/- 
६ | वृत्तपत्र जाहिरात १४,१७,८२३/- रु.१२,३४,११५/- 
9 मतदान alate फर्निचर व इतर सुविधा रु.८०,०००/- रु.८०,०००/- 
९ | झेरॉक्स खर्च रु.२१,४००/- रु.२१,४००/- 
qo | उदू भाषांतर (प्रारूप मतदार यादीची जाहीर सूचना, अंतिम रु.१३,८००/- रु.१३,८००/- 
मतदार यादी, निवडणूक अधिसूचना, मतपत्रिका) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२२/प्र.क्र.९६/का-४ 


११ । निवडणूक कार्यक्रम राजपत्रात प्रसिध्दी (विधानमंडळ संवर्ग) रु.३२,२००/- रु.३२,२००/- 
१२ | निवडणूक कार्यक्रम राजपत्रात प्रसिध्दी (मुतवल्ली संवर्ग) रु.३४,५००/- रु.३४,५००/- 
१३ | मतपत्रिका छपाई रु.१९,११२/- रु.१९,११२/- 
१४ | मतपत्रिका व मतदार साहित्य उदू भाषांतर रु.१२,१५०/- रु.१२,१५०/- 
१५ | स्टेशनरी, बॅनर, विभेदक चिन्हे व इतर किरकोळ साहित्य रु.२६,५४६/- रु.२६,५४६/- 
एकूण (५ ते १५) रु.१६,५७,५३१/- रु. १४,८५,४२६/- 
एकूण (१ ते १५) रु.२६,१७,१३०/- रु.१६,५३,०२०/- 
२) “राज्य विधानमंडळाचे मुस्लिम सदस्य” या संवर्गाच्या निवडणूकीसाठी मंजूर निधी 
अ.क्र तपशील दि.२५.१०.२०२१ मंजूर रक्‍कम 
आणि दि.१७.१०.२०२२ 
च्या पत्रान्वये मागणी 
केलेली रक्‍कम 
q | अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याचे वेतन ५,०६,९००/- रु.२५,३४५/- 
दि.०८.११.२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार परिगणित 
वृत्तपत्र जाहिरात ५,८८,८४६/- रु.२,८९,३५५,/- 
झेरॉक्स खर्च रु.७,५३०/- रु.७,५३०/- 
उदू भाषांतर (प्रारुप मतदार यादीची जाहीर सूचना, रु.५,३००/- रु.५,३००/- 
अंतिम मतदार यादी, निवडणूक अधिसूचना, 
मतपत्रिका) 
५ | निवडणूक कार्यक्रम राजपत्रात प्रसिध्दी रु.२७,६००/- रु.२७,६००/- 
(विधानमंडळ संवर्ग) 
६ | स्टेशनरी, बॅनर, विभेदक चिन्हे व इतर किरकोळ रु.९,८५०/- रु.९,८५०/- 
साहित्य 
एकूण ११,४६,०२६/- रु..३,६४,९८०/- 
२. उपरोक्त उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर यांनी खर्च विहित मर्यादेत 
राहील याची दक्षता घ्यावी. 


३. उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (00)(909), आयुक्‍त (00)(02) आयुक्त, 
औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, आस्थापना खर्च (२०५३१२६७ अनिवार्य १३ कार्यालयीन खर्च” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदर निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, 


मुंबई हहर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी शासनास सादर करावे. 


३. हे शासन ज्ञापन, वित्त विभाग अनौच.संदर्भ क्र.२८७/२०२२/व्यय-१, दि.२६.०९.२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यता 
तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२२/प्रक्र.४३/अर्थ-३, दि.४ एप्रिल, २०२२ आणि प्रधान 
सचिव, वित्त विभाग यांचे अ.शा.पत्र अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.५ एप्रिळ, २०२२ अन्वये प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या WTA निर्गमित करण्यात येत आहे. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२२/प्र.क्र.९६/का-४ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२८११५३०४९९१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ASHARANI UTTAM PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=751b2c8055022d1e34bdf5fdf8e581dff6b179e5724ad065 
622689aa67c1d693, postalCode=400032, st=Maharashtr 


UTTAM PATIL =e 
(आ. उ. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 

२. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 

३. जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद 

५. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. उपसचिव (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


